आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-२ संवर्गातील 
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी/संशोधन अधिकारी 
व तत्सम संवर्ग पदावरील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१३/का. १५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आस्था - २०१२/ प्र.क्र.२५४/ 


शासन Beat :- 


का.१५, दि.१७/०९/२०१३ 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.नोकभ- १११७/ प्र.क्र.२३०/ 
/का.१५, दि.३०/११/२०१७ 

३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. नोकभ- १११७/ प्र.क्र.२३०/ 
/का.१५, दि.०७/०५/२०१८ 

४) सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दि.०२/१२/१९८० 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या आदिवासी विकास सेवेतील 


वर्ग-२ संवर्गातील सहायक प्रकल्प अधिकारी, संशोधन अधिकारी व तत्सम संवर्ग (गट-ब) (वेतनश्रेणी 
5-१५:- ४१८००-१३२३००) या पदावरील खालील नमूद अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील विवरणातील 


स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती स्तंभ क्र.६ 


मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून त्यांच्या सेवा नियमित स्वरूपात पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम | कार्यभार । परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
व कार्यालय धारण कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे 
केल्याचा । उपभोगलेली । पूर्ण पुढे चालू 
दिनांक अर्जित रजा ।केल्याचा ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
= 2 2 | 8 | ५ & 
i श्रीमती सायराबानू | ०६.१२.२०१७ १२ दिवस  ।१७.१२.२०१९| १८.१२.२०१९ 
लाडलेसाहेबे हिप्परगे, (म.नं.) (म.पू) 
संशोधन 
अधिकारी,अ.ज.प्र.त.स., 
नंदुरबार 
२ श्री.गोदाजी भाऊराव | ०४.१२.२०१७ १० दिवस १३.१२.२०१९| १४.१२.२०१९ 
सोनार, संशोधन अधिकारी (म.नं.) (म.पू.) 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१३/का. १५. 


३ | मोहनकुमार गणेशराव | १२.१२.२०१७ २७ दिवस  । ०७.०१.२०२० ०८.०१.२०२० 
व्यवहारे, संशोधन (म.नं.) (म.पू.) 
अधिकारी 

४ श्री.नेलय वसराम राठोड, | ४.१२.२०१७ | २० दिवस । २३.१२.२०१९ २४.१२.२०१९ 
सहायक प्रकल्प अधिकारी (म.नं.) (म.पू.) 

षु श्री.श्रीकांत दिगांबर धोटे, | १२.१२.२०१७ निरंक ११.१२.२०१९| १२.१२.२०१९ 
सहायक प्रकल्प अधिकारी (म.नं.) (म.पू.) 

६ MAAS प्रल्हादराव | ०६.१२.२०१७ निरंक ५.१२.२०१९ | ६.१२.२०१९ 
मेतकर, सहायक प्रकल्प (म.नं.) (4.4) 
अधिकारी 

७ श्री.प्रमोद नामदेव पाटील, | ०४.१२.२०१७ २१ दिवस  । २४.१२.२०१९ 24.92.2098 
सहायक प्रकल्प अधिकारी (म.नं.) (म.पू.) 

८ श्री.नितीन वसंतराव | ०७.१२.२०१७ १२ दिवस  ।१८.१२.२०१९ १९.१२.२०१९ 
ईसोकर, सहायक प्रकल्प (म.नं.) (4.4) 
अधिकारी 

९ श्रीमती गितांजली WHT | १८.५.२०१८ | १९ दिवस | ०५.०६.२०२० ०६.०६.२०२० 
निकम, सहायक प्रकल्प (म.नं.) (म.पू.) 
अधिकारी 

णि श्री.अरुण प्रभाकर पवार, | २९.१२.२०१७ १५ दिवस | १२.०१.२०२० १३.०१.२०२० 
सहायक प्रकल्प अधिकारी (म.नं.) (म.पू.) 

शि ST RT अंबादास | ०५.५.२०१८ | निरंक ०४.०५.२०२० ०५.०५.२०२० 
रामटेके, सहायक प्रकल्प (म.नं.) (म.पू.) 
अधिकारी 

१२ _ श्री.दिलीप नारायण | ०५.१०.२०१३ १५ दिवस । १२.०६.२०१९| १३.०६.२०१९ 
खोकले, सहायक प्रकल्प (म.नं.) (म.पू.) 
SPR Aaa oa, 
नाशिक 

२. श्री.दिलीप खोकले, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, आयुक्तालय, नाशिक हे दुसर्‍या संधीत 


उत्तीर्ण झाळे आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.०२.१२.१९८० नुसार विभागीय 
परिक्षेचा होवटचा पेपर दिनांक हा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दिनांक समजून त्या दिनांकास 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१३/का. 94. 


परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव श्री.खोकले यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्तीचा दि.१२.०६.२०१९ असा राहील. 
3: सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२२१४३९०१०१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAVIT BHAURAO :: 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=692454783803b1 bf08be0f#2505a01 eb578c6 1 edfib827457be5 
7045440067, 


serialNumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca14 
b4e0f644bf05a04e89c, cn=GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 


Date: 2021.02.23 14:43:05 +05'30' 


(भा. र. गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


"१0% GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
ment Of Maharashtra, ou=Tribal Development 


१. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य -१,मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य -२,नागपूर, 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 

६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

७. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

८. सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास ठाणे / नाशिक / अमरावती/ नागपूर 
९. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालय, 

११.संबंधित अधिकारी, 

१२.निवड नस्ती का.१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


